चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम 
करण्यासाठी निधी वितरणास मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. चंसैशा - २०१८/प्र.क्र.११४/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ७ मे, २०१९ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैजशा-२०१६/ प्र.क्र.९६/ एसएम-६ 
दिनांक १३.०४.२०१७ 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. चंसैजा-२०१७/ प्र.क्र.५५/ एसएम-६ 
दिनांक २२.०८.२०१७ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. PASM २०१८/ प्र.क्र. ३३/ एसएम-६ 
दिनांक १२.०९.२०१८ 
8) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. इसैशा २०१८/ प्र.क्र. ११४/ एसएम-६ 
दिनांक १६.३.२०१९ 
4) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक 09.08.2098 
६ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अनुवि-२०१९/प्र.क्र. ३२/अर्थसंकल्प 
दिनांक ०४.०४.२०१९ 
(9) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे क्र. जिपचं/शि(मा)/ सैशा/९५७/ 
२०१९, दिनांक १६.०४.२०१९ 
प्रस्तावना : 


भिवकुंड, जि. चंद्रपूर येथील सैनिकी शाळेच्या प्रवेशद्वारासह संरक्षण भिंत, सिमेंट कॉक्रीट नालीसह 
पोचमार्गाचे बांधकाम करण्याबाबतच्या रु. १२३६.७७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग तसेच वित्त विभाग व सचिव समितीच्या मान्यतेने संदर्भाधीन क्र. (१) येथील दिनांक १३.४.२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या इमारती व पायाभूत 
सुविधांचे बांधकामासाठी रु. २९६.८५ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (२) येथील दिनांक 
२२.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर सैनिकी शाळेच्या अतिरिक्‍त 
(भाग-२) बांधकामासाठी रु.१९२.०० कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. (३) येथील दिनांक 
१२.९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सदर बांधकामासाठी अद्यापपर्यंत 
रु.३१८.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर बांधकामासाठी जून, २०१९ अखेर 
रु. १८३२२.७७ लक्ष इतक्या रकमेची आवश्‍यकता आहे. 
२. Mads, जिल्हा चंद्रपूर येथील नवीन सैनिकी झाळेच्या इमारतीचे व पायाभूत सुविधांचे बांधकाम 
विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी रु१८३२२.७७ 
लक्ष वितरीत करण्याची मागणी संदर्भाधीन क्र. (६) अन्वये केली आहे. प्रस्तुत बांधकामासाठी सन २०१९-२० या 
वित्तीय वर्षात एप्रिल ते जुले, २०१९ या कालावधीसाठी लेखाअनुदानाद्वारे रु. ५.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर रु. ५.०० कोटीच्या १/३ म्हणजेच रु. १.६० कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.(५) येथील दिनांक ०१.०४.२०१९ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार 
चंद्रपूर सैनिक शाळेच्या बांधकामासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.५.०० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्ा - २०१८/प्र.क्र.११४/एसएम-६ 
इतक्या निधीच्या 9/3 म्हणजेच रु. १.६० कोटी (रुपये एक कोटी साठ लाख फक्त) इतका निधी सदर 
बांधकामासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, कला, व 
संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (०१)- सैनिकी शाळेचे 
बांधकाम, (००) (०५) चंद्रपूर येथे सैनिकी शाळेचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” 
या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात येईल. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी कामाबाबतचा अहवाल 
वेळोवेळी शासनास सादर करावा व याबाबत महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ करुन त्याबाबतचा अहवाल 
सादर करावा. 

३. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दिनांक ०२.०४.२०१८ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक राहील. 


४. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक ३०.६.२०१७ व शासन निर्णय, शालेय शिक्षण 
व क्रीडा विभाग, दिनांक ०४.०४.२०१९ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५०७१६४९२९७३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Madhukar 0-० 
Nanal टु र 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. सर्व विधान सभा /विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 

९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 

१०. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. विभागीय शिक्षण उप संचालक,नागपूर विभाग, नागपूर 

१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः चंसैश्या - २०१८/प्र.क्र.११४/एसएम-६ 
१४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, चंद्रपूर, 
१५. शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१६. शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) जिल्हा परिषद चंद्रपूर 
१७. कक्ष अधिकारी , (व्यय ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.कक्ष अधिकारी( अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.निवडनस्ती. 


प्रत माहितीसाठी- 


१. मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


मुंबई ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


